owed पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत हिंगोली 
जिल्ह्यातील मौजे कडपदेव, सांडस, महारी 
बु. व इतर (ता. कळमनुरी) आणि मौजे 
तिखाडी व गाडीबोरी (ता. हिंगोली) या 
पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा 
कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.९८/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १५ फेब्रुवारी, 2023 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र. ५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ 
) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दि. १७/४/२०१५ 
) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व -२०२१/२६८/प्र.क्र.९१/र-८, दि. ६/१२/२०२१ 
) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व -२०२१/२६९/प्र.क्र.९२/र-८, दि. ६/१२/२०२१ 

६) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व -२०२१/२७१/प्र.क्र.९४/र-८, दि. ६/१२/२०२१ 
) 
) 
) 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं -२०२२/२०२/प्र.क्र.9०/र-८, दि. ८/९/२०२२ 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.७२/र-८, दि. १२/१०/२०२२ 

शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.9९/र-८, दि. १०/११/२०२२ 

१० कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचे पत्र जा.क्र. जिपहि/बांध/ कावि/ 
३१००/२२, दि. ९/११/२०२२ 


प्रस्तावना- 


ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी व हिंगोली तालुक्यातील मौजे 
कडपदेव, गारोळ्याचीवाडी, सांडस, महारी बु. व इतर (ता. कळमनुरी) आणि मौजे तिखाडी व 
गाडीबोरी (ता. हिंगोली) या पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ४ ते ६ 
येथील झासन निर्णयांन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून त्यापैकी काही नागरी 
सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. ७ ते ९ येथील शासन निर्णयांन्वये यापूर्वी निधी वितरित करण्यात आला 
आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांची 
देयके अदा करण्यासाठी संदर्भाधीन क्र. १० येथील पत्रान्वये निधी मागणी प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी शासनास सादर केला आहे. 


२. त्या अनुषंगाने प्रस्तावाधीन पूर्ण झालेल्या व प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांची देयके 
अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.९८/र-८ 


शासन निर्णय- 

ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पांतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी व हिंगोली तालुक्‍यातील मौजे 
कडपदेव, गारोळ्याचीवाडी, सांडस, महारी बु. व इतर (ता. कळमनुरी) आणि मौजे तिखाडी व 
गाडीबोरी (ता. हिंगोली) या पुनर्वसित गावठाणांतीळ नागरी सुविधा कामांसाठी एकूण रूपये 
१,०९,८२,०३९/- निधी (रूपये एक कोटी नऊ लक्ष ब्याऐंशी हजार एकोणचाळीस फक्‍त) एवढा निधी 
सन २०२२-२०२३ या चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, ऊर्ध्व पैनगंगा 
प्रकल्पांतर्गत हिंगोळी जिल्ह्यातील कळमनुरी व हिंगोळी तालुक्यातील मौजे कडपदेव, 
गारोळ्याचीवाडी, सांडस, महारी बु. व इतर (ता. कळमनुरी) आणि मौजे तिखाडी व गाडीबोरी (ता. 
हिंगोली) या पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात BEAMS प्रणाळीवर उपलब्ध तरतूदीतून रूपये १,०९,८२,०३९/- 
निधी (रूपये एक कोटी नऊ लक्ष ब्याऐंशी हजार एकोणचाळीस फक्त) “मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य 
लळेखाझीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रज्ञासन, (00) (00)(03) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१ एच-७२७)” या लेखाशीर्षाखाळी विभागीय आयुक्त, 
औरंगाबाद यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


(रक्‍कम रूपयात) 
a) पुनर्वसित गाव | नागरी सुविधा कामांचा | प्रशासकीय | यापूर्वी वितरित ' आता वितरित 
क्र तपशील मान्यता दिलेलळी| एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
i Hered स्मश्ञानभूमी aS सि.सि. | 20,00,000/-] निरंक ४,९९,१७०/- 
ता. कळमनुरी रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
२ गारोळ्याचीवाडी| स्मज्ञानभूमी होड सि.सि. | २०,००,०००/- | १४,९४,८०१/-। ४,९९,०५८/- 
ता. कळमनुरी | रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
३ | सांडस स्मशानभूमी aS सि.सि. | २०,००,०००/- | १४,९५,२७७/-। ४,९८,९०१/- 
ता. कळमनुरी | रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
४ 'महारीबु. CRIM aS सि.सि. | 20,00,000/-] निरंक ४,९८,९५८/- 
ता. कळमनुरी | रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
५ | गाडीबोरी स्मशानभूमी aS सि.सि. | २०,००,०००/- | १४,८७,७५३/-। ४,९८,९६४/- 
ता. हिंगोळी ।रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.९८/र-८ 


अ. पुनर्वसित गाव | नागरी सुविधा कामांचा | प्रशासकीय ।यापूर्वी वितरित | आता वितरित 
क्र तपशील मान्यता दिलेली. एकूण निधी | करावयाची 
रक्‍कम रक्‍कम 
६ | टाकळी स्मशानभूमी aS सि.सि. | २०,००,०००/- | १४,९७,५३७/- | ४,९९,३४१/- 
कान्होबा रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ता. कळमनुरी | ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
७ | तिखाडी, स्मश्ञानभूमी ats सि.सि. | 20,00,000/-] निरंक १.९९, 
ता. हिंगोली ।रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
८ | सुकळी वळण | स्मशानभूमी ats RR. | २०,००,०००/- | निरंक ४,९९,५२७/- 
ता. कळमनुरी | रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
९ | डिग्गी स्मशानभूमी aS सि.सि. | २०,००,०००/- | १४,९७,५३७/- | ४,९९,०९५/- 
ता. कळमनुरी । रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
। डिग्गी आर.सी.सी. नाली | ३०,००,०००/- | १४,९८,१७८/- | १४,९७,५८४/- 
ता. कळमनुरी | बांधकाम 
११| मोरगव्हाण स्म्ञानभूमी aS सि.सि. | 20,00,000/-] निरंक १९,९७,६८३/- 
ता. कळमनुरी | रोड कंपाऊंड, पेव्हर 
ब्लॉक व पाणी पुरवठा 
१२| मोरगव्हाण आर.सी.सी. नाली | ३०,००,०००/- | निरंक २९,९४,५७०/- 
ता. कळमनुरी | बांधकाम 
एकूण- १,०९,८२,०३९/ 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करावी. 


१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली 
यांचेकडे अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


नागरी सुविधा कामांसाठी शासनाच्या पुनर्वसन विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला 


जात असल्याने नागरी सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी संबंधित पाटबंधारे विकास 


महामंडळाकडून कोणतीही परवानगी/मंजुरी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. 


कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी या आदेशान्वये मंजूर 


केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, 


तद्नुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाल शासन, विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद तसेच जिल्हाधिकारी, 
हिंगोली यांना सत्वर सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.९८/र-८ 


8) 


-0 
L& 


११) 


या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा 
कामांवरच खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा 
कोणत्याही परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता 
घ्यावी. 

मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी . 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षातर्गत 
कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा 
करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 
सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य Sais 
४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता 
यांनी दक्षता घ्यावी. 

मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी 
बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी 
यांनी होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र Sa ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते 
महालेखापाल यांना सादर करावेत. AIA या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा 
ताळमेळ, विनियोजन लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 
यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. तसेच 
सदर निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महाळेखापाळ कार्यालयाच्या 
Reconciliation Slip We शासनासन चुकता सादर करावीत. 

संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र 
Utilisation Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय 
AYIA AAA तातडीने सादर करावे. 

या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२२-२०२३ मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/प्र.क्र.९८/र-८ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१५१८१०३४१८१९ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI >: 
JAGTAP 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, 
औरंगाबाद 
२. उप आयुक्त (पुनर्वसन), औरंगाबाद 
. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, हिंगोली 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली 
५. कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 
९. जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१०. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१३. महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
१४. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


